वाचा :- 
. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ 


सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या 
कर्जावरील १२ टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत”- 
महात्मा फुले मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या, 
पेठवडगांव, जि. कोल्हापूर. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८३/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०२३. 


(आ), दि.११ जानेवारी, २०१७. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रजञा-५, दि.१० मे, 
२०१६ . 


. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि - ३३१८/प्र.क्र.८३/टेक्स-१ 


(अ), दि.३०.०३.२०१९ 


. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि - ३३१८/प्र.क्र.८३/टेक्स-१ 


(31), दि.०३.०२.२०२१. 


. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि - ३३१८/प्र.क्र.८३/टेक्स-१ 


(31), दि.२०.०९.२०२१. 


. शुध्दीपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक सूतगि-३३१९/प्र.क्र.५३/टेक्स- 


4S), दि.३०.०३.२०२२ 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 


शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि - ३३१८/प्र.क्र.८३/टेक्स-१ 
(अ), दि.०२.१२.२०२२. 


. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/३००० प्रति चाती प्रस्ताव/ 


१०६/ २०२२,दि.०४.०१.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय 


संस्थांकडून/रा.स.वि.नि. कडून रु.३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षाच्या मुदतीसाठी कर्ज 
घेण्यास परवानगी देण्यात आली असून सदर कर्जावरील ५ वर्षांचे कमाल १२% पर्यंतचे व्याज 
शासन भरणार आहे. ज्या सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वी शासनाकडून घेतलेल्या बिनव्याजी 


कर्जाची परतफेड केली आहे, अशाच सूतगिरण्या या योजनेसाठी पात्र समजण्यात येतील. सदर 


झासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८३/टेक्स-१ (अ) 


शासन निर्णयास अनुसरुन महात्मा फुले मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या, पेठवडगांव, जि. 
कोल्हापूर या सूतगिरणीने बुलडाणा अर्बन को-ऑप क्रेडीट सोसायटी, बुलडाणा, शाखा 
लक्ष्मीपूरी, कोल्हापूर-२ या सोसायटीकडून दि.०६.१२.२०१७ रोजी घेतलेल्या रु.७८६.०० लक्ष 
कर्जावर शासनाकडून ५ वर्षे एकूण रु.२,३८,५८,८६८/- इतके व्याज अदा करण्यात येणार आहे. 
रु.२,३८,५८,८६८/- व्याजापैकी या सूतगिरणीस आतापर्यंत खालीलप्रमाणे व्याज वितरीत केले 
आहे. 


कालावधी दिनांक शासन निर्णय दिनांक वितरीत केलेल्या 
व्याजाची रक्‍कम रुपये 


[a 09.92.2099 ते दि.३१.१२.२०१८ ३०.०३.२०१९ 
०१.०१.२०१९ ते दि.३१.०३.२०२० ०३.०२.२०२१ 


०१ ०४.२०२० ते दि.३१.०३.२०२१ २०.०९.२०२१ 
०१.०४.२०२१ ते दि.३०.०६.२०२२ ०२.१२.२०२२ 
वि क आ कका 


सदर शासन निर्णयास अनुसरुन महात्मा फुले मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या, 


पेठवडगांव, जि. कोल्हापूर या सूतगिरणीने बुलडाणा अर्बन को-ऑप क्रेडीट सोसायटी, बुलडाणा, 


शाखा लक्ष्मीपूरी, कोल्हापूर-२ या सोसायटीकडून प्रती चाती रु.३०००/- प्रमाणे घेतलेल्या 


रु.७८६.०० लक्ष कर्जावरील १२% प्रमाणे दि.०१.०७.२०२२ ते दि.३०.०९.२०२२ पर्यंतचे अनुज्ञेय 


रु.१,५७,२००/- व्याजाचे प्रदान बुलडाणा अर्बन को-ऑप क्रेडीट सोसायटी, बुलडाणा, शाखा 


लक्ष्मीपूरी, कोल्हापूर-२ या सोसायटीला करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, शासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन 


खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या महात्मा फुले मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या, पेठवडगांव, 


जि. कोल्हापूर या सहकारी सूतगिरणीच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या बँकेला 


स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या व्याजाच्या रकमेचे प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 


आहे. या सूतगिरणींने थकित बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केल्याची खातरजमा करुन घेऊन 


सदर व्याजाचे प्रदान करण्यात येत आहे. 
पृष्ठ ६ पैकी २ 


aires निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८३/टेक्स-१ (अ) 


१२% पर्यंतच्या] ज्या खात्यात 
व्याजाची Lapa) व्याजाची रक्‍कम 
व व्याजाचा जमा करावयाची 
कालावधी त्याचा तपशील 


चात्यांच्या प्रमाणात 
कोणत्या वित्तीय 
संस्थेकडून /रा.स. 
वि. नि. कडून किती 
कर्ज घेतले आहे ? व 
व्याजाचा दर 


सूतगिरणीचे | चात्यांची | बिनव्याजी 
नाव संख्या कर्ज घेतले 
होते काय ? 
असल्यास 


Mahatma होय : रु.७८६.०० लक्ष @.9,49,200/- | Kallappanna Awade 
Phule बुलडा ada को Ichalkaranji Janata 
लोळती रु.३१७.१७ णा अर्बन को- | ( दि.०१.०७.२०२२ pee tanner 
ya Sahakari लक्ष इतकी ऑप क्रेडीट ते ३०.०९.२०२२) | Branch आशाफुणां, 
Sool संपूर्ण सोसायटी, बुलडाणा, ae 
Maryadit, = Sal 
Pethwadgao रक्‍कम परत | शाखा लक्ष्मीपूरी, Account No. 
it Tist, फेड केली कोल्हापूर-२ 007002300000025 
Kolhapur. आहे. IFSC Code 
व्याज KAIJ0000007 
व्याज GX- 92% 
Beneficiary Name - 
Buldana Urban Co- 
op. Cr. Society Ltd. 
Buldana 


2. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील 


परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 
१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- २०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात रु.१२०७.३२ लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. 


२) मंजूर निधी - २०४९ २५५१ या HRMS सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 


रु.१२०७.३२ लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. सदर योजना ही अनिवार्य असून भारित 


स्वरूपाची आहे. 


३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे - 


लागू नाही. 


४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षातर्गत १ 


वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८३/टेक्स-१ (आ) 


५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा 


येणे रक्कम समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 


६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर 


करावे - लागू नाही. 


७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 


घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा - लागू नाही. 


८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 


प्रशासकीय मान्यतेत असावा - लागू नाही. 


९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू नाही. 


३. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत 


PUTA व्याज, २००- देशांतर्गत इतर क्र्णांवरील व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा- 


या कर्जावरील व्याज (०२) (०६) वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) 


(२०४९ 2449)” भारित, ४५-व्याज” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 


मंजूर केलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


४. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी महात्मा फुले मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी 


मर्या, पेठवडगांव, जि. कोल्हापूर या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील 


यापुढील कालावधीसाठी देय होणा-या व्याजप्रदानाचा तिमाही अहवाल शासनास सादर 


करावा. 


५. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.१,५७,२००/- इतकी रक्कम 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन उपरोक्त परिच्छेद-१ मधील 


तक्त्यातील स्तंभ क्र.५मधील व्याजाची रक्‍कम स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केलेल्या बँकेच्या खाते 


क्रमांकांमध्ये RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री.सु.पु.पांगारकर, 


कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, 


मुंबई-४०० ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
तसेच, श्री.स.दि.खरात, उप सचिव (सूतगिरणी), (/०००९) सहकार, पणन व वद््नोद्योग 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


ares निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८३/टेक्स-१ (अ) 


विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. 


६. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर 


आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्‍कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित 


बँकेकडून प्राप्त करुन घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 


विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


oe सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१४१७१२१००५०२ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by SURYAKANT G GOLE 
RYA KA N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=807915039b 19946 107c26978f204a984f59902046b59 
aa4af1f7053ae69e9f74, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=0A6F6D0FB527805 1673FB4ABODCFFE90985096 
49852FFED3A3EFF7FO95B40AEA, cn=SURYAKANT G GOLE 


(सुर्यकांत गोळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

१) महालेखाकार, महाराष्ट्र- १ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

२) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, स.प. व व. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

8) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, TAAL संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
) 
) 
) 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, 

मुंबई. 

९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

११) शाखा व्यवस्थापक, बुलडाणा अर्बन को-ऑप क्रेडीट सोसायटी, बुलडाणा, शाखा 
लक्ष्मीपूरी, कोल्हापूर-२. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८३/टेक्स-१ (अ) 
१२) अध्यक्ष, महात्मा फुले मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या, पेठवडगांव, जि. 
कोल्हापूर. 
१३) कार्यासन अधिकारी,(रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई (३ प्रती). 
१४) निवड नस्ती (टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (बो. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


